उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील 
शासकीय महाविद्यालये/संस्थेमधीळ सहाय्यक 
प्राध्यापक पदाच्या सन २०१९ मधील बदल्यांबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ८३/मशि-१ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :१७ जून, २०१९ 


आदेडा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(५) मध्ये विहीत केलेल्या तरतूदीस अनुसरुन 
उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय महाविद्यालये/संस्थांमधीलळ सहाय्यक 
प्राध्यापकांच्या खालील विवरणपत्रात दर्शाविल्याप्रमाणे परिणामस्वरूपत: (Resultant) बदल्या करण्यात येत 
आहेत. 


अ. सहायक विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शरा 
क्र. | प्राध्यापकांची नावे महाविद्यालये/ संस्था 
1 श्री. साहेबराव रसायनशास्त्र । इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, | शासकीय विज्ञान संस्था, विनंती 
बाळासाहेब काशिद मुंबई मुंबई. 
२. श्री. पांडुरंगदादु | रसायनशास्त्र | शासकोय ज्ञान विज्ञान राजाराम महाविद्यालय, विनंती 
तळप डी. तळप महाविद्यालय, औरंगाबाद कोल्हापूर 
३. | श्री. राजेंद्र हरीभाऊ | रसायनशास्त्र । राजाराम महाविद्यालय, शासकीय ज्ञान विज्ञान विनंती 
सातपुते कोल्हापूर महाविद्यालय, औरंगाबाद 
४. | श्री. विकास गंभीरे | वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई |। शासकीय ज्ञानविज्ञान विनंती 
महाविद्यालय, औरंगाबाद 
५. | श्रीम. सुलोचना वनस्पतीशास्त्र | शासकीय ज्ञानविज्ञान शासकोय विज्ञान संस्था, । प्रशासकोय 
राठोड महाविद्यालय, औरंगाबाद मुंबई 
६. | at. मोहनिठा वनस्पतीशास्त्र | शासकीय विज्ञान संस्था, शासकीय ज्ञान विज्ञान विनंती 
बोखड औरंगाबाद संस्था, अमरावती 
७. । श्रीम. अश्विनी भौतिकशास्त्र | एलफिन्स्टन महाविद्यालय, राजाराम महाविद्यालय, विनंती 
भगवानराव साळुंखे मुंबई कोल्हापूर 
८. | श्रीम. एस.एस. भौतिकशास्त्र | राजाराम महाविद्यालय, एलफिन्स्टन प्रशासकीय 
जोशी कोल्हापूर महाविद्यालय, मुंबई 
९. | श्रीम. प्रतिभा संख्याशास्त्र राजाराम महाविद्यालय, शासकीय विदर्भ ज्ञान विनंती 
ळाखानी कोल्हापूर विज्ञान संस्था, अमरावती 
गि श्रीम. एम एम संख्याशासत्र | शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान राजाराम महाविद्यालय, प्रशासकीय 
रहाटगांवकर संस्था, अमरावती कोल्हापूर 
णं १. | श्री. रविंद्र पाटील । इतिहास राजाराम महाविद्यालय, शासकीय ज्ञानविज्ञान विनंती 
कोल्हापूर महाविद्यालय, औरंगाबाद 
१२. | श्री.क्रषिकेशा दळवी | इतिहास शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान राजाराम महाविद्यालय, प्रशासकीय 
संस्था, अमरावती कोल्हापूर 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ८३/मशि-१ 


अ. सहायक विषय सध्या कार्यरत असलेले बदलीचे ठिकाण शरा 
क्र. | प्राध्यापकांची नावे महाविद्यालये/ संस्था 
१३. | श्रीम.शीला उमाळे । इतिहास वसंतराव नाईक शासकीय शासकोय विदर्भ ज्ञान विनंती 
चापले समाजविज्ञान संस्था नागपूर विज्ञान संस्था, अमरावती 
१४. | श्री. बन्सी आर. इतिहास शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान वसंतराव नाईक शासकीय | प्रशासकीय 
मस्के संस्था, अमरावती समाजविज्ञान संस्था 
नागपूर 
१५. | श्री.सतिश बंडुसिंग । इतिहास एलफिन्स्टन महाविद्यालय मुंबई | वसंतराव नाईक शासकोय । विनंती 
राठोड कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१६. | श्रीम. सुनीता राज्यझास्त्र शासकीय विदर्भ ज्ञान विज्ञान | ज्ञानविज्ञान महाविद्यालय, | विनंती 
दळवी संस्था, अमरावती औरंगाबाद 
१७. | श्री. रमेश पेरकर = | राज्यशास्त्र ज्ञानविज्ञान महाविद्यालय, शासकीय विदर्भ ज्ञान प्रशासकोय 
औरंगाबाद विज्ञान संस्था, अमरावती 
१८. | श्रीम. अनुराधा राम | गृहशास्त्र शासकीय ज्ञान विज्ञान वसंतराव नाईक शासकीय । विनंती 
निसळ (मेंढेकर) महाविद्यालय, औरंगाबाद कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 
१९. | श्रीम. माया वंजारे | गृहझास्त्र वसंतराव नाईक शासकीय कला | शासकीय ज्ञानविज्ञान विनंती 
व समाज विज्ञान संस्था, नागपूर | महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२०. | श्री. वसंत रामभाऊ | इंग्रजी इस्माईल युसुफ महाविद्यालय, | शासकीय ज्ञानविज्ञान विनंती 
शेडगे मुंबई महाविद्यालय, औरंगाबाद 
२१. । श्रीम. तृप्ती इंग्रजी शासकोय ज्ञान विज्ञान इस्माईल युसुफ विनंती 
सपकाळे महाविद्यालय, औरंगाबाद महाविद्यालय, मुंबई 
२२. | श्री. कुमार भूगोल वसंतराव नाईक शासकीय कला | राजाराम महाविद्यालय, विनंती 
आण्णाप्पा माळी व समाज विज्ञान संस्था, नागपूर | कोल्हापूर 
२३. | श्रीम. मेघा भूगोल राजाराम महाविद्यालय, वसंतराव नाईक शासकीय विनंती 
सावरकर कोल्हापूर कला व समाज विज्ञान 
संस्था, नागपूर 
२४. | श्रीम. नीता मानसशास्त्र । शासकोय ज्ञानविज्ञान राजाराम महाविद्यालय, विनंती 
नारायण लाड महाविद्यालय, औरंगाबाद कोल्हापूर 
२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 


अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहिळ. विनंती बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना 
शासन नियमानुसार पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 


३. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकार्‍्यांच्या मंजूरीने सदर बदल्या करण्यात येत आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ८३/मशि-१ 


४. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता संबधित 
महाविद्यालयाचे/ संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांनी खालील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


षु. 


| आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
. बदलीबाबतचे seal प्राप्त झाल्यानंतर बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांच्या जागी 


पर्यायी प्राध्यापक हजर होण्याची वाट न पाहता संबंधित प्राचार्य/संचाळकांनी बदली 
झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना बदलीच्या ठिकाणी रूजू होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्‍त 
करावे. तसेच संबंधित सहाय्यक प्राध्यापकांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
महाविद्यालय/संस्थेतून त्यांची बदली नंतरची पदस्थापना केलेल्या महाविद्यालयात/ 
संस्थेत तात्काळ रुजू व्हावे. 

बदली झालेले सहाय्यक प्राध्यापक संबंधित महाविद्यालय/संस्थेमधून कार्यमुक्त होऊन 
रुजू होण्यासाठी आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या सहाय्यक 
प्राध्यापकास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन कामन करता वेतन व 
भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांना 
जबाबदार धरण्यात येईल. 

पदस्थापनेत बदल करण्यासंबधीच्या कोणत्याही विनंतीची दखल घेण्यात येणार नाही. 
बदलीच्या आदेशात बदल करुन घेण्यासाठी कोणत्याही सहाय्यक प्राध्यापकाने प्रत्यक्ष 
किंवा अप्रत्यक्षपणे दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक 
शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यास पात्र ठरतील. 

बदली झालेल्या ठिकाणी रुजू होईपर्यंतच्या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर 
करण्यात येणार नाही. 

सदर बदल्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होणे गरजेचे असल्यामुळे तसेच सदर आदेश 
तात्काळ अंमलात येत असल्याने बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांचे कार्यमुक्‍ततेच्या 
दिनांकापर्यंतचे अथवा जास्तीत जास्त दिनांक २० जून, २०१९ पर्यंतचे वेतन ते सध्या 
कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयाने/ संस्थेने काढावे. त्यानंतरचे वेतन कोणत्याही 
परिस्थितीत बदलीपूर्वीच्या महाविद्यालयाकडून/ संस्थेकडून काढण्यात येऊ नये. सदर 
वेतन संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक बदलीच्या महाविद्यालयात/ संस्थेत रुजू झाल्यानंतर 
बदलीनंतरच्या महाविद्यालयाने/संस्थेने काढावे. दिनांक २१ जून, २०१९ पासूनचे वेतन 
बदलीपूर्वी कार्यरत असलेल्या महाविद्यालयातील/संस्थेतेल आहरण व संवितरण 
अधिकाऱ्याने अदा केल्यास त्यांना AAA: जबाबदार धरण्यात येईल. 

बदली झालेल्या सहाय्यक प्राध्यापकांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी 
वैयक्तिकरित्या सबंधित महाविद्यालयाचे/संस्थेचे प्राचार्य/संचालक यांची राहील. 
याबाबतचा कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून ७ दिवसांत संचालक, उच्च 
शिक्षण, पुणे यांनी शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०१९/प्र.क्र. ८३/मशि-१ 


सदर शासन Aa महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१७१६०७४५१५०८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Manisha Pravin Kini 
M a Nn | S h a DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Higher 
Technical Education Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
e e e 2.5.4.20=108cbdac08c7e940866a8fc97 bfe7f861 bf192c 
p [| a V | Nn Ki Nn | e9dd6b4d0924623149a51f9ed, cn=Manisha Pravin Kini 
Date: 2019.06.17 16:12:48 +05'30' 
(म.प्रकिणी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. संबंधित विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण 
३. संबंधित प्राचार्य/संचाळक, शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
४. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२, मुंबई/नागपूर 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
७. संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक शासकीय महाविद्यालये/संस्था 
निवड नस्ती. 


प्रत :- १. मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


